RNI No. MAHBIL/2009/35526 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग चार-क 


वर्ष ८, अंक २८] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १०-१६, २०२२/कार्तिक १९-२५, शके १९४४ [पृष्ठे २, किंमत: रुपये ६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्‍्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम वब आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्‍त, आयुक्‍त 
(राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी ब निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम ब आदेश यांचा समावेश होतो. 


नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे कार्यालय 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५बा मजला, ज. टा. मार्ग, 
चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०, दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ 


बाचा.--(१) दि केरोसीन (रेस्ट्रीक्शन ऑन युज अँण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस) ऑर्डर, १९९३. 
(२) शासन पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१८/प्र.क्र. १/ना.पु. २७, दिनांक १४ मे २०१८. 
(३) क्रमांक निशि/केरो/२०२२/२४२/आठ/जा. १२५, दिनांक 3 ऑक्टोबर २०२२. 


(४) राज्यस्तरीय समन्बयक, तेल उद्योग यांचा दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्राप्त ई-मेल संदेश. 


अधिसूचना 


क्रमांक निशि/केरो/२०२२/२९७/ आठ/जा. १३२.--शासनाने बाचा क्र. २ च्या पत्रान्वये नियंत्रक, शिधावाटप ब संचालक, नागरी पुरबठा, 
मुंबई यांनी राज्यस्तरीय समन्बयक, तेल उद्योग यांच्याकडून सुधारित डेपो दर प्राप्त करून घेऊन त्याआधारे केरोसीनचे दर सुधारित करण्याची 
कार्यबाही कराबी, असे आदेशित केले आहे ; 

ज्याअर्थी, सुधारित एक्स-डेपो दराचा TT सोबत पाठवून सार्बजनिक वितरण व्यवस्थेमधील एक्स-डेपो दरामध्ये दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ 
पासून सुधारणा केलेली असल्याचे राज्यस्तरीय समन्बयक, तेल उद्योग, मुंबई यांनी या कार्यालयास बाचा क्र. ४ च्या ई-मेल संदेशाद्वारे कळविले 
आहे ; 


त्याअनुषंगाने सार्बजनिक कितरण व्यबस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसीनचा सुधारित कमिशनसह घाऊक ब किरकोळ विक्रीदर 
निश्‍चित करून त्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 


भाग चार-क--१ (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-क, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १०-१६, २०२२/कातिक १९-२५, शके १९४४ 


त्याअर्थी, वाचा क्र. १ मध्ये नमूद तरतुदीस अनुसरून मुंबई (मुंबई शहर ब मुंबई उपनगर) केरोसीनच्या घरगुती बापराचे घाऊक ब किरकोळ किक्रीचे 


दर दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरिता पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे :-- 


अ. क्र. बाब सध्याचा दर सुधारित दर 
(रुपये प्रति कि. लि.) (रुपये प्रति कि. लि.) 
(१) (२) (३) (४) 
ए  एक्स-डेपो दर (रुपये प्रात कि. लि.) ७०६९१.०० ७२३२६१.०० 
बी वस्तू ब सेबा कर (जीएसटी) @ ५% ३५३४.५५ ३६६३.०५ 
सी घाऊक विक्रेत्यासाठी एकूण खरेदी किंमत [ए--बी] ७४२२५.५५ ७६९२४.०५ 
डौ (उ) घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन १३४१.८८ १३४१.८८ 
Gi) तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या ब हाताळणूक तुटीच्या प्रतिपूर्तीसाठी 88.00 88.00 
असाधारण भत्ता. 
(iii) (A) वाहतूक खर्च २८०.७९ २८०.७९ 
(3) डिझेल व्यतिरिक्त अनुषंगिक बाबींचा खर्च ७०.२० ७०.२० 
(6) डिझेलबरील खर्चात झालेली बाढ १३०.२६ १३०.२६ 
एकूण वाहतूक खर्च (A+B+C) ४८१.२५ ४८१.२५ 
(iv) पथकर (Toll Tax) ७०.०० ७०.०० 
(७) घाऊक वितरकांना पुर्णाकाचा लाभ ३.७७ ५.२० 
(vi) एकूण किंमत वाढ [डी (1) + डी Gi) + डी Git) + डी Gv) + डी (vd १९९५८ .९० १९९७.३३ 
इ एकूण किंमत बाढीबर, वस्तू ब सेबा कर (जीएसटी) @ 4% ९९.८० ९९.८७ 
[St (vi) च्या ५%] 
एफ एकूण [AS (vi) + इ] घाऊक किक्रीचा दर ७६२३२९१.२५ ७९०२१.२५ 
एफ-१ किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत RRR. QU ७९०२१.२५** 
(किंमत रुपये (किंमत रुपये 
७२६८६.९० -- ७५२५८.२२ + 
बस्तू ब सेबा कर बस्तू ब सेबा कर 
रुपये ३६३४.३५) रुपये ३७६२.९२) 
जी किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन (तुटीच्या लाभांसह) ६७५.०० ६७५.०० 
एच किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन (तुटीच्या लाभांसह) बर टक्के बस्तू ब सेबा ३३.७५ ३३.७५ 
कर (जीएसटी) (जी च्या ५ टक्के) 
आय किरकोळ विक्री दर (रुपये प्रति किलो लिटर) ७७०३०.००%* ७९७२३०.३२३%* 
(किंमत रुपये (किंमत रुपये 
७२३२६१.९० ७५९२३.३२३ 
बस्तू ब सेबा कर बस्तू ब सेबा कर 
रुपये ३६६८.१०) रुपये ३७९६.६७) 
जे किरकोळ विक्री दर (रुपये प्रति लिटर) ७७.०३ ७९.७३ 


शासन परिपत्रक क्रमांक अन्न, नागरी पुरबठा ब ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक केईआर. १३७६/२३७६९/१७, दिनांक १७ डिसेंबर १९७६ 
नुसार पुर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीबर (घाऊक वितरक) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


कान्हूराज बगाटे (भा.प्र.से.), 
नियंत्रक, शिधाबाटप ब संचालक, 
नागरी पुरबठा, मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


